~~, 
| महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
मंत्रालय मुख्य इमारत, पहिला मजला 
मादाम काम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दूरध्वनी क्र.०२२-२२०४८२४७ Email ID : deskkh2-rfd@mah.gov.in 
क्रमांक : गौखनि ४९/०२२०/प्र.क्र.८७/ख-२, दिनांक: १७ डिसेंबर, २०२१ 


विषय : गौण खनिज-नागपूर 
सन २०१८-१९ च्या लिलावात मौजे गोसेवाडी-ब ता. सावनेर 
या वाळूगटाची लिलावाची रक्‍कम परत करणेबाबत. 
श्री.अमोल उल्हासराव चकोले 


संदर्भ:- महसूल व वन विभाग, शासन ज्ञापन समक्रमांक दि.२५.११.२०२० 


शासन ज्ञापन शुध्दीपत्रक: 


उपरोक्त विषयाबाबतच्या संदर्भाकीत शासन ज्ञापनामध्ये नमूद करण्यात 


आलेला परिच्छेद क्र.०३ च्या ऐवजी तो खालीलप्रमाणे वाचावा:- 


“या बाबीवर होणारा खर्च सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता लेखाशिर्ष "०८५३ - 
अलोहयुक्त खाणी व धातुझासत्रीय उद्योग "१०२ - खनिजबाबत सवलत फी व स्वामित्वधन, 
९००, अलोहयुक्त खाणकाम व धातुझास्त्रीय उद्योग - वजा परतावे (००) (०१) वजा परतावे 
(०८५३ ००८६) खाली वजा परतावे देण्याकरीता करण्यात आलेल्या उपलब्ध अंदाजपत्रकीय 


तरतूदीमधून खर्ची टाकून भागविण्यात यावा” 


शासन ज्ञापन क्रमांकः गौखनि -५०अ/०१२०/प्र.क्र.०३/ख-२ 


सदर शासन ज्ञापन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा 
संकेतांक २०२११२१७१७२५०९०९१९ असा आहे. हे शासन ज्ञापन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


SADANAND किली 
GOVIND MOHITE 4 
(स. गो. मोहिते) 
कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग 
प्रति, 
जिल्हाधिकारी, नागपूर. 
प्रत: 


१ विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 

२) प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, प्रतिष्ठा भवन, १०१, 
महर्षि कर्वे भवन, न्यू मरीन लाईन्स, मुंबई - ४०० ०२० 

३) प्रधान महाळेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, नागपूर. 

४) जिल्हा कोषागार अधिकारी नागपूर, नागपूर. 

५ निवडनस्ती कार्यासन अधिकारी (ब-१ कार्यासन) महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 

६ *“ख-२”कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मुंबई -४०० ३२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


